नियतकालिक बदली 

अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई अंतर्गत कार्यरत 
असलेले सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा 
अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी ) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन आदेशा क्र.बदली-२०२०/प्र.क्र.५२/१०/सेवा-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०२० 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (9), ४(२) व ४ (३) अन्वये 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "अ " मध्ये नमूद 
केलेल्या शाखा अभियंता /कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) यांच्या त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-४ मध्ये 
दर्शविलेल्या ठिकाणी बदली करण्यात येत आहेत. 
२. अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांनी 
बदली झालेल्या अभियंत्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. परिशिष्ट "अ" मधील ज्या अभियंत्यांना 
सविस्तर नियुक्‍ती देण्यात आली आहे, त्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. अधिक्षक 
अभियंता (यांत्रिकी) यांनी संबंधित अभियंत्यांचा रूजू अहवाल शासनास १५ दिवसांत सादर करावा. 
2: सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००८१०१२२८४६३५१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shruti S Toraskar 


| DN: CN = Shruti S Toraskar, C = IN, S 
5 h rut S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Public Works Dept. 
10 raskar Date: 2020.08.11 19:28:56 +05'30' 
(श्रुती तोरस्कर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई ४००००२, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२,नागपूर ४४० ००१, 
३. मा.राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 


uy, 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र.५२/१०/सेवा-३, 


अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्विय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव (रस्ते) यांचे स्विय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव (बांधकामे) यांचे स्विय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई , 
संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) यांना 
संबंधित कार्यालयामार्फत, 
निवडनस्ती (कार्यासन सेवा-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन आदेश क्र.बदली-२०२०/प्र.क्र.५२/सेवा-३, दिनांक Yo ऑगस्ट, २०२० सोबतचे "परिशिष्ट-अ" 
अ.क्र. भियंत्यांचे नाव व पदनाम 


श्री.अशोक गणेशराव SAS, शाखा ।सा.बां.(यांत्रिको) उपविभाग, नांदेड कारी अभियंता, सा.बां.विभाग,नांदेड 
२| श्री.नागेश नारायणप्पा Sa, शाखा ।सा.बां.(यांत्रिको) उपविभाग, नांदेड  |सा.बां.(यांत्रिको) उर्पावभाग, औरंगाब 
य ८ 
३|श्री.अविनाश शंकर भुयार, शाखा ।सा.बां.(यांत्रिको) उपविभाग, नागपूर ।सा.बां.(यांत्रिको) उपविभाग, चंद्रपूर 
| 


४ | श्री.प्रशांत माधवराव टालाटुले,  ।सा.बां.(यांत्रिको) उपविभाग, चंद्रपूर |।उप अभियंता (यांत्रिकी) नागपूर अं 
je सा.बां.क्र.३, नागपूर (यांत्रिको) शाखा 

५ | श्री.नेतीन रमेशराव बोबडे, शाखा ।सा.बां.(यांत्रिको) उपविभाग, यवतमाळ |सा.बां.(यांत्रिको) उपविभाग, अकोला 
मद च al 

६| श्री.महेश वासुदेव वाघ, कनिष्ठ ।सा.बां.(यांत्रिको) उपविभाग, जळगांव ।कार्यकारी अभियंता, सा.बां.उत्तर विभाग 

७ |श्री.उपेद्र पुरुषोत्तम दिक्षीत, कनिष्ठ | सा.बां.(यांत्रिको) उपविभाग, ठाणे TER अभियंता, सा.बां. विभाग क्र.२, 


